प्राथमिक, माध्यमिक आणि विशेष शिक्षक, 
आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षक तसेच 
सावित्रीबाई फुले आदर्श स्री शिक्षिका यांना 
राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार सन २०१८-१९. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पीटीसी २०१९/प्र.क्र.६८/टीएनटी-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- २८ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचावे : १) शासन निर्णय, शिक्षण व सेवायोजन विभाग, क्र. पीटीसी २१६१/एफ, 

दि.१२/०१/१९६२. 

२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग,क्र.संकीर्णर?०१२/(२४९/१२)/टीएनटी-२ 
दि. ४/९/२०१४. 

३) शासन परिपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,क्र.पीटीसी-२०१६/प्र.क्र.९८/ 
टीएनटी-४,दि.२१/७/२०१६. 

४ शासन निर्णय,शालेय शिक्षण विभाग,क्र.२०१९/प्र.क्र.६७/टीएनटी-४, 
दि.२४/७/२०१९ 

५) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र 
क्र.शिसं/राशिपु/२०१८-१९/२६१/विद्याशाखा/५४३३/दि.१९/८/२०१९. 


प्रस्तावना :- 

समाजाची नि:स्वार्थ भावाने आणि निष्ठेने सेवा करणाऱ्या व शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट काम 
करणाऱ्या शिक्षकांना त्यांच्या अंगीकृत कामात प्रोत्साहन देण्याच्या व त्यांच्या गुणांचा यथोचित सन्मान 
करण्याच्या उद्देशाने शिक्षक पुरस्कार दरवर्षी जाहीर करण्यात येतात. 
2. राज्य शिक्षक पुरस्कार योजना १९६२-६३ पासून महाराष्ट्र राज्यात कार्यान्वित असून, ती 
शालेय शिक्षण विभागांमार्फत राबविली जाते. राज्य शिक्षक पुरस्काराची रक्कम रु. १०,०००/- आहे. 
तसेच राष्ट्रीय /राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना दिनांक ४ सप्टेंबर, २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये ठोक 
रक्‍कम रुपये १.०० लक्ष (रुपये एक लक्ष) अदा करण्यात येते. 
>: राज्य शिक्षक पुरस्कारासाठी शिक्षकांची अंतिम निवड करण्यासाठी दिनांक २४ Goh, 2098 च्या 
शासन निर्णयान्वये राज्य निवड समिती ची नियुक्‍ती करण्यात आली होती. राज्य निवड समितीने 
संदर्भाकित क्र.५ येथील दिनांक १९/८/२०१९ च्या पत्रान्वये अंतिम निवड यादी शासनास सादर केली. 
त्यानुसार राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार घोषित करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

सन २०१८-१९ च्या राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी शासनाने शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग स्तरावर १०७ शिक्षकांची निवड केलेली असून त्यामध्ये ३७ प्राथमिक शिक्षक, ३९ माध्यमिक 
शिक्षक, १८ आदिवासी क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणारे प्राथमिक शिक्षक, ८ सावित्रीबाई फुले आदर्श 
शिक्षिका, २ विशोष शिक्षक (कला/क्रीडा) व १ अपंग शिक्षक /अपंग विद्यार्थ्याच्या शाळेतील शिक्षक व १ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीटीसी २०१९/प्र.क्र.६८/टीएनटी-४ 


गाईड शिक्षक व १ स्काऊट शिक्षक यांचा Badal आहे. राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी निवड 
झालेल्या शिक्षकांची नावे सोबत जोडलेल्या सहपत्र १ ते ७ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे जाहीर करण्यात येत 
आहेत. पुरस्कार वितरण कार्यक्रम दिनांक ५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी रंगशारदा ,बांद्रा, मुंबई येथे होईल. 
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०८२८१७२९५४०८२१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, yNVS|ING 


SHIVAJI RASKAR = 
(ज. शि. रासकर) 
सहपत्र-१ ते ७ अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

२) आदिवासी विकास आयुक्‍त,नाशिक 

३) राज्य मुख्य आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य स्काऊटस्‌ आणि गाईडस्‌ ७९,एफ रोड,मरिन लाईन्स, 
मुंबई-४०० ००२. 

४) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक / प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 

५) सर्व जिल्हाधिकारी / सर्व जिल्ह्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

शिक्षण संचालक (उच्च शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

सर्व जिल्हा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), 

१०) सर्व शिक्षण निरीक्षक, बृहन्मुंबई, मुंबई 

११) संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांना राज्यातील 
वृत्तपत्रात प्रसिद्धीसाठी तसेच दूरदर्शन व आकाडावाणी या माध्यमाद्वारे प्रसिद्धीसाठी अग्रेषित. 

१२) पुरस्कार विजेते शिक्षक,शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे मार्फत. 


प्रत माहितीस्तव अग्रेषित. 

9) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

3) मा. शाळेय शिक्षणमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

४) मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन AAS, Ag यांचे स्वीय सहाय्यक 

५) मा. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय,मुंबई. 

६) सर्व माननीय विधानसभा सदस्य / विधान परिषद सदस्य 

७) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,वित्त विभाग/नियोजन विभाग/ग्राम विकास 
विभाग/आदिवासी विकास/यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय,मुंबई. 

८) निवड नस्ती, कार्यासन टीएनटी-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सहपत्र -१ 


शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.पीटीसी-२०१९/प्र.क्र.६८/टीएनटी-४, दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१९ 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग स्तरावरुन सन २०१८-२०१९ राज्य शिक्षक पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या शिक्षकांची यादी 


प्राथमिक शिक्षक 
अ.क्र. शका नाव पदनाम pee नाव व पत्ता | 
१ श्री. मिश्रा ब्रह्मदेव बिर्पात सहाय्यक शिक्षक 
२ श्री. तिवारी अरविंदकुमार राधाचरण सहाय्यक शिक्षक वे ie मार्ग मनपा हिंदी शाला क्र.-१ सातरस्ता, संत गाडगे 
मुंबई-११ 
३ श्रीमती. कुसेकर चंदाराणी माधव सहाय्यक शिक्षक जिल्हा परिषद शाळा आडीवली, केंद्र-भाल, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे पिन. ४२१३०१ ठाणे | 
¥ श्री.दातीरसंतोषगोौपा | HT. दातीर संतोष गोप ,प.शाळा, ; , रायगड रायगड 
७५ श्री. तळेकर संतोष भगवान परिषद प्राथमिक शाळा , केंद्र - कासा, ता.डहाणू, जि. पालघर पालघर 
द क कर... | गमती. शेख रेशमा महमदरापि .प.प्राथमिव Ul. लांडवस्ती, तळगाव ढमढर, ता- | a 
८ श्रीमती. ie श्रीकांता संजय सहाय्यक शिक्षक व it, ता. ,जि.अहमदनगर अहमदनगर 
९ श्रीमती. tea Reig सहाय्यक शिक्षक ,प.प्रा. शाळा पोंधवडी ता. करमाळा, जि. सोलापृ [सोलापूर | पृ 
नाशिक पिनकोड - ४२३३०१ 
22 श्रीआहिरेजितंद्रतानाजी | , अहिरे जित सहाय्यक शिक्षक जिल्हा परिषद मराठी शाळा-धाडरी ता. जि. पुळी. | 
१२ श्रीमती. पाटील उज्वला रंगनाथ सहाय्यक शिक्षक नंदुरबार 
१३ ।श्री.चव्हाण लक्ष्मण धाकलू सहाय्यक शिक्षक जळगाव 
१४ SM. जगताप संजय शंकर सहाय्यक शिक्षक केंद्रीय प्राथमिक शाळा, माण, ता.शाहूवाडी, जि. कोल्हापूर, पिन - ४१५ १०१ [कोल्हापू! | 
१५ [St जाधव बालाजी बाबुराव परिषद प्राथमिक शाळा विजयनगर ता. माण जि. सातारा सातारा 
१६ A. सावंत अनिलकुम व सांगली | 
१८ श्री. गासावी उदय रमाकांत सहाय्यक शिक्षक कवे Rust || 
१९ श्री. ठोंबरे शशिकांत बाळकृष्ण सहाय्यक शिक्षक परिषद प्राथमिक शाळा हिंगणी केंद्र नवगाव तालुका पैठण fs रंगाब 
२० श्री. ढाकरके सुनिल विश्वनाथ सहाय्यक शिक्षक TOY Meal वंजार उमरद, केंद्र जामवाडी ता. जि. जालना 
२९ श्री.परदशीविकासमष्छिद्रि || ही. परदेशी विकास मच्छि सहाय्यक शिक्षक ,प.प्राथ.शाळा SARS खालसा, केंद्र - खांडे पारगाव, ता.जि.बीड - ४३१ १२२ 
२२ श्री.मस्केसिध्दाथवठ्िलरावा  /ढ। | मस्के सिध्दार्थ विठ्ठलराव सहाय्यक शिक्षक परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा, फुलकळस, ता. पूर्णा जि. परभणी 
२३ श्री. गिरी पांडूरंग गणपतबुवा सहाय्यक शिक्षक जि.प. प्रा.शा.राहोली बु. ता.जि. हिंगोली हिगोली. | 


२४ श्री. पांचाळ सुशीलकुमार मुरलीधरराव सहाय्यक शिक्षक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, कानेगांव ता.शिरुर अनंतपाळ जि.लातूर लातूर 

२५ श्री. सिराज अनवर म.मि सहाय्यक शिक्षक जिल्हा परिषद हायस्कूल तामसा ता.हदगाव जि. नां 

२६ दलीप विश्वनाथ सहाय्यक शिक्षक ळे उस्मानाबाद 
२७ samc seer aan  ण7ण_7ओ7ओऔॅईृृॅै| पले बळीराम i सहाय्यक शिक्षक नागपूर 
२८ शि 

२९ ७५५५६ णा पाकुरे पुरुषोत्तम गोप 

३० ।श्री. दागमवार अनिल मारोतराव परिषद उच्च प्राथमिक हिंदी शाळा, घुग्घुस पंचायत समिती चंद्रपूर जि.चंद्रपूर 

२१ a ————-_ वांडेकर प्रमोद धर्मराव परिषद डिजीटल प्राथमिक शाळा अडपल्ली, केंद्र काटली, पं.स.गडचिरोली पि 

RR श्रीमती.मेहतासीमाश्रोरम | मेहता सीमा श्रीराम 

२३ Eis तट... बाबर विलास वासुदेवराव सहाय्यक शिक्षक 

३४ WM दत्तात्रय रामचंद्र सहाय्यक शिक्षक प.वरिष्ठ प्राथ शाळा दधम पं.स.बाळापूर व 

३५ श्री. मारे राजू नामदेव सहाय्यक शिक्षक TARY प्रा. शाळा, Weld पो-महागाव ता. रिसोड जि. वाशीम 

२३६ श्री.राठोडप्रेसंददवासंगे ण 7ए3ैौढैौ_ैॅ_1||||__| ols प्रेमचंद देवसिं सहाय्यक शिक्षक val व ; , नांदुरा 

३७ ।श्री. चव्हाण आसाराम झासु सहाय्यक शिक्षक Used प्राथमिक मराठी शाळा, तरोडा पो. बेलोरा ता. आणी जि. यवतमाळ 

सहपत्र -२ 
शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.पीटीसी-२०१९/प्र.क्र.ई६८/टीएनटी-४, दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१९ 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग स्तरावरुन सन २०१८-२०१९ राज्य शिक्षक पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या शिक्षकांची यादी 
माध्यमिक शिक्षक 
अ.क्र. शिक्षकाचे नाव पदनाम ळेचे नाव व पत्ता | ee 
१ श्रीमती. Acad ज्योती मधुकर सहाय्यक शिक्षक 'एस.आई.ई.एस.डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम मेमोरीयल हायस्कूल घाटकोपर (प)मुंब मुंबई (उ) 
२ श्रीमती. अन्सारी फौजिया गुलाम मोहम्म मुख्याध्यापक त ay Tl कालसेव त इंग्लिश हायस्कूल, साबू बाग, २६०, मुंबई (द) 
मार्ग, मुंबई-४००००८ 

३ श्री. मोहिते संजय रघुनाथ सहाय्यक शिक्षक ी.एस.हायस्कूल, ९९/१०१ स्किम नं.६ रोड क्र. २४ शीव मुंबई २२ मुंबई (द) 
४ डा. श्रीमती. ढेर उमा म सहाय्यक शिक्षक ब 

५ श्री. पार्टील गुलाबराव पंडीतराव मुख्याध्यापक व , 

६ श्री. वाघमारे रविंद्र बाबू सहाय्यक शिक्षक श्री स.म.वडके विद्यालय, चोंढी किहीम ता. अलिबाग, जि. रायगड रायगड 
७ श्री. खुताडे चंद्रकांत लक्ष्मण सहाय्यक शिक्षक के.एल.पोदा हायस्कूल, डहाणू, पारनाका ता.डहाणू, जि. पालघर ४०१६०१ पालघर 
८ श्रीमती. कानिटकर मेधा म सहाय्यक शिक्षक 1. एम.आय.टी. चे श्री. संत ज्ञानेश्वर माध्यमिक विद्यालय, १२७,१/अ, पं , कोथरूड, el 

पुणे-४११०३८ 
र्‌ foo | less वीर प्रदीप Sh मुख्याध्यापक माध्यमिक विद्यालय, कांबरे,खे.बा. पोस्ट करंदी खे.बा. (नसरापूर) ता. भोर, जि. पुण ed 


[| १९० [Al खंडागळे प्रशांत बबनराव सहाय्यक शिक्षक लक्ष्मीबाई भाऊराव पाटील माध्यमिक विद्यालय, मिशन कंपाऊंड कापड बाजार, अहमदनगर 
न पळा न्यत र : 
१२ श्री. व्याळीज दिपक सखाराम मुख्याध्यापक द्यालय, नाशिक | व 
१३ «SH. सोनवणे जयवंत बाबुराव ल नगर, दे धुळे | 
१५ ।श्री. निकम रविंद्र दयाराम मुख्याध्यापक कै. यादव दगडू पाटी ie जळगाव 
१६ श्री. कुंभार मच्छिंद्र रघुनाथ आदर्श हायस्कूल, भामटे, ता.करवी [कोल्हापू! | 
१७ श्रीमती. देशपांडे सुवर्णा विश्वास सहाय्यक शिक्षक [सायटी सातारा 
१८ ।श्री. सोनुरे मधुकर बाबू श्री.वि.ऊ.बा.पटवर्धन कन्या प्रशाला तासगाव ता. तासगाव, जि. सांगली 
२० श्री. शिंदे संदिप बळवंत सहाय्यक शिक्षक वेद्यालय, Regt | 
२१ श्री. निकम सुनिल अभिमन सहाय्यक शिक्षक संस्कार प्रबोधिनी प्रशाला शिवशंव simatic || 
२२ श्री. जंजाळ कौतिकराव भिकाजी सहाय्यक शिक्षक रंगनाथराव पाटील माध्यमिक व उच्च माध्यमिव जालना 
२३ (ST. धस रामनाथ हर सहाय्यक शिक्षक बीड | 
२४ श्री. वडसकर त्र्यंबक पंडीतराव सहाय्यक शिक्षक द्य परभणी 
Bq श्री.गंगावणेरमेशनामदेवरावा  /7ढगग॑_। | वणे रमेश नामदेवराव सहाय्यक शिक्षक |सो. सात मनकणीकाबाई पारनेरकर विद्या मंदिरहिंगणी,जिहिंगोीली | पति मनकर्णीकाबाई पारनेरकर विद्य 
२६ ।श्री. मुखम दत्तात्रय शंकरराव मुख्याध्यापक अनु.जाती नवबौध्द मुलींची शासकीय नि 
२७ [St चव्हाण गोविंद चंदर सहाय्यक शिक्षक 
२८ श्री. चव्हाण लक्ष्मण गुराप्पा सहाय्यक ९ 
२९ श्रीमती. मुजुमदार चित्रा बिभूतीर सहाय्यक शिक्षक 
३० aie ments Rae फाडे स्मिता विनो सहाय्यक शिक्षक 
३१ श्री. बावनकर आत्माराम सहाय्यक शिक्षक ,स. गोद्या. | य 
३२ श्री. कन्नाके नरेंद्र गुरुदास सहाय्यक शिक्षक विद्यालय शेगाव, बुज. तह.वरोरा, जि. चंद्रपूर चंद्रपूर 
२३ श्री. चौथाले विठ्ठल लक्ष्मण सहाय्यक शिक्षक गांधी विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्य aes 
३४ श्री. चव्हाण बळीराम रामदास मुख्याध्यापक य हिंगणघाट जि.व' व 
३५ ST. प्रांजळे अनिल नारायणराव मुख्याध्यापक गुरुकुल सेनिक शाळा, चिखलदरा, जि.अमरावती ४४४ ८०७ 
३६ श्री.शेगोकारनितीनसुश [|| iT. शेगोकार नितीन सु सहाय्यक शिक्षक ॥ विद्यालय आकोट, ता. आकोट, जि. अकोला ४४४ १०१ set [| 
३७ श्री. चोपडे पंढरीनाथ राजाराम सहाय्यक शिक्षक श्री शिवाजी विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, भर GSM, ता. रिसोड, जिवाशिम | विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, भर जहाँगीर, ता. रिसोड, जि.वाशिम 
३८ श्री. de अनंता सुखदेव मुख्याध्यापक i मि मिक Te री, ता. Fe बुलढाणा 
३९ (Sf. GARG THR भास्करराव सहाय्यक शिक्षक हठ व पाटील विद्यालय कवठा (बा) ता. आर्णी, जि. यवतमाळ यवतमाळ 


सहपत्र -३ 


शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.पीटीसी-२०१९/प्र.क्र.ई६८/टीएनटी-४, दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१९ 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग स्तरावरुन सन २०१८-२०१९ राज्य शिक्षक पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या शिक्षकांची यादी 


आदिवासी प्राथमिक शिक्षक 
अ.क्र. शिक्षकाचे नाव पदनाम ळेचे नाव व पत्ता | eee. | 
१ डॉ. ढमके गंगाराम गणपत सहाय्यक शिक्षक जि.प.शाळा चेरवली,केंद्र कोन्हवली, ता. शहापूर जि.ठाए ठाणे | 
२ श्रीकाजळरवीकिसन णहईक्‍अ | Ht. काजळे रवी किस सहाय्यक शिक्षक रायगड जिल्हा परिषद शाळा, प्राथमिक शाळा, SN वाडी, ता.१ रायगड 
३ श्रो.पावबाके विजयबाळासाहेबे ||| पावबाके विजय बाळासाहेब सहाय्यक शिक्षक परिषद शाळा गोवणे, मु.पो. गोवणे, केंद्र चंद्रनगर, ता. डहाणू, जि. पालघर पालघर 
४ श्री. येवले नंदकुमार फुलचंद सहाय्यक शिक्षक .प. व .ता.आंबेगाव जि. eS U 
५ [Sl वायळ लालू महादु सहाय्यक शिक्षक ,प.प्राथ.शाळा गोडेवाडी, ता. अकोले, जि. अहमदनगर अहमदनगर 
६ श्री. परदेशी प्रमोद पांडुरंग रि व i, पो. खुद, ता. ही, जि. नाशिव नि =] 


७ श्रीमती. अनुराधा रघुनाथ सहाय्यक शिक्षक 

7 श्रो.काशिददिलीपशिवाजी ||| काशिद दिलीप शिवाजी सहाय्यक शिक्षक 

९ श्रोमतीगुगळेखेहलसजरावा 171 | गुगळे Bed सर्जेराव सहाय्यक शिक्षक व व , त.बो, ता. शहादा, 
१० FT. PLAS आनंदराव संपतराव सहाय्यक शिक्षक शाळा बामडोद, ता. जि. नंदुरबार 

११ [tha मुबारकशाह सिव सहाय्यक शिक्षक री त १ शाळा, मोरव्हाल, ता. 

१२ [St मुनेश्वर रमेश यादवराव सहाय्यक शिक्षक 

१८ 4444. ण विष्ण शि 


र 


सहपत्र -४ 
शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.पीटीसी-२०१९/प्र.क्र.ई६८/टीएनटी-४, दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१९ 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग स्तरावरुन सन २०१८-२०१९ राज्य शिक्षक पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या शिक्षकांची यादी 
विशेष शिक्षक- दिव्यांग शिक्षकांची यादी 


अ.क्र. (a नाव पदनाम शिका लश नाव व पत्ता Looe | 
१ श्री. तुपे प्रशांत सुधाकर सहाय्यक शिक्षक sas परिषद प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा नांदगाव,मु.पो. नांदगाव, ता. निफाड, जि. ee | 
नाशिक 
सहपत्र -& 


शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.पीटीसी-२०१९/प्र.क्र.ई६८/टीएनटी-४, दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१९ 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग स्तरावरुन सन २०१८-२०१९ राज्य शिक्षक पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या शिक्षकांची यादी 


कला ४ वतीदेवी कन्या शाळा सांगली, ताना 
क्रोडा शिक्षक रा.भा. शिर्के प्रशाला, LANAI ता.जि गिरी 


कला,क्रीडा शिक्षकांची यादी 
पदनाम नाव व पत्ता विळी 


सहपत्र -६ 
शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.पीटीसी-२०१९/प्र.क्र.ई६८/टीएनटी-४, दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१९ 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग स्तरावरुन सन २०१८-२०१९ राज्य शिक्षक पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या शिक्षकांची यादी 


स्काऊट/गाईड शिक्षकांची यादी 
अ.क्र. शिक्षकाचे नाव पदनाम ळेचे नाव व पत्ता [sae 
१ (at. कोळेकर पोपट रामचंद्र सहाय्यक शिक्षक (स्काऊट) [Rice परिषद शाळा नरसिंहपूर, नं-१ ता.वाळवा, जि. सांगली सांगली | 
२ श्रीमती माने उषा व सहाय्यक शिक्षक( ) श्री. सरस्वती भुवन प्रशाला, रांजणी, ता. घनसावंगी, जि. जालना जालना 


सहपत्र -७ 


शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.पीटीसी-२०१९/प्र.क्र.६८/टीएनटी-४, दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१९ 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग स्तरावरुन सन २०१८-२०१९ राज्य शिक्षक पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या शिक्षकांची यादी 


सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार 


अ.क्र.) Raeraa | पदनाम [1 शाळेचेनाववपत्ता || विभाग 
Q Q याती ह [स्त TJ श्वर 


डॉ. श्रीमती. जंगम मेघा seater 


श्रीमती. धनावडे मुक्ताबाई हणमंत 


¥ 

५ श्रीमती कविता बबनराव सहाय्यक शिक्षक वेभाग 
द श्रीमती. फारुखी आखेला नदीम नियामतुल्लाह | फारुखी आखेला नदीम नियाम सहाय्यक शिक्षक लातूर विभाग 

9 मिती. पु क्षा महादेव सहाय्यक शिक्षक नागपूर विभाग 

१ श्रीमती. carpe Ue MAAR मुख राधिव मकुम सहाय्यक शिक्षक मरावती विभाग 


